प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत AR होणार्‍या अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचबी-२०२०/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २७ ATA २०२० 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 

भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) शासन परिपत्रक क्रमांक संकीण २०२०/प्र.क्र. ४/२०/ PINT. प्रश्ा.५, दिनांक ३० जानेवारी, 
२०२० 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/शावैमवरुबा/ 
रु.वै.फर्निचर /रायो / अ.अनुदान / २९६८ / १- म / २०२०, दिनांक १४.०३.२०२० 

६) शासन परिपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, संकीर्ण २०२० / प्र.क्र. १२९/ 
प्रशा -१, दिनांक २४.०३.२०२० 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ०४ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती या संस्थेस खालील Tea नमूद विभागांकरिता 
आवश्यक रुपये १८,०८,३४, ३२०/- ( रुपये अठरा कोटी, आठ लक्ष, चौतीस हजार, तीनशे वीस फक्त) 
इतक्या रकमेची रुग्णालयीन वैद्यकीय फर्निचर/ साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग प्रती नग एकूण 
किंमत(रुपये) किंमत(रुपये) 
एक्झामिनेडान मोटराईज्ड चेअर ७८ २५९६०० | ORY Loo 
2 | एक्झाम लाईट वाल माउंट ६५ १४५६० ९४६४०० 
३ । ओपीडीस्टुल ५६१ ८०२४ ४५०१४६४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचबी-२०२०/प्र.क्र.१२५/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग प्रती नग एकूण 
किंमत(रुपये) किंमत(रुपये) 
४ | सर्जन चेअर ३६ १६६३८ ५९८९६८ 
५ | इन्स्ट्रमेट ट्रॉली ७२ २४७८० १७८४१६० 
६ | मायोस टेबल १७ १६५२० २८०८४० 
७ | Vasa टेबल स्टेनलेस स्टिल शिंक ३३०४० ३३०४० 
८ | par कार्ट एस एस १२ ७७८८० ९३४५६० 
९ | डरगट्रॉली KL ५४२८० ३१४८२४० 
| 90 | फाऊलर बेड विथ aera ३९४ ८०२४० ३१६१४५६० 
| ११ | सलाईन स्टॅण्ड ४७६ ८२६० ३९३१७६० 
१२ | फिजिओथेरपी टेबल ४ ५४२८० २१७१२० 
१३ | स्टाप लॉकर्स १५ कम्पार्टमेंट २६ ४८३८० १२५७८८० 
१४ | STAT केअर मेडीसिन ट्रॉली BY १३६८८० ७५२८४०० 
१५ | डबल स्टेप स्टुल २ ८९६८ १७९३६ 
१६ | आयसीयु बेड मॅन्युअल ३ १२७४४० ३८२३२० 
१७ | बेड साईड लॉकर डिलक्स ४८१ १८८८० ९०८१२८० 
१८ | गिअर टाईप ओव्हर बेड टेबल ५०३ २३८३६ | ११९८९५०८ 
१९ | व्हिल चेअर एसएस ६८ ४८३०० ३२८४४०० 
Qo | एसएस स्ट्रेचर आन ट्राली ६३ ६२०६८ ३९१०२८४ 
२१ | अटेंडंट बेड 43 २४७८० १३१३३४० 
२२ । रिकव्हरी ट्राली ४७ १४१६०० ६६५५२०० 
२३ | ट्रान्सपोर्ट ट्रांली सिस्टीम sea ४१३००० ४५४३००० 
२४ | डेंटल चेअर कम्पलळीट सेट अप ७ ११८०००० ८२६०००० 
२५ | बायोमेडीकल वेस्ट ट्रॉली ६० ३६५८० २१९४८०० 
२६ | फेड अण्ड Uses लिनन ट्रॉली २२ ४२४८० ९३४५६० 
२७ | लिनन ट्रॉली १४ १२९८० १८१७२० 
२८ | वेस्ट करिग sist २८ १५३४० ४२९५२० 
२९ | इन्स्ट्रमेट ट्रांली लाज ८ ४४८४० ३५८७२० 
३० | डिफ्रोबीलेटर ट्राली २१ ४४८४० ९४१६४० 
३१ | ईसीजी ट्रॉली ४९ ४६०२० २२५४९८० 
३२ | मोटोराईज्ड आयसीयु बेड ३८ ५९०००० 22¥20000 
३३ । ड्रेरिंगट्राली ४० 32332 १२९३२८० 
३४ | गायनिक सेमी फावलर बेड ४४ ८८५०० ३८९४००० 
३५ | सिरिज पंप स्टॅण्ड ४२ १६५२० ६९३८४० 
३६ | पेडीयाट्रीक सेमी फावलर बेड ६० ७४३४० ४४६०४०० 
३७ | हास्पीटल कर्टन ट्रॅक्स विथ कर्टन्स १०००० ११८० ११८००००० 
३८ | मॉनिटर स्टॅण्डस्‌ २०० ११८०० २३६०००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचबी-२०२०/प्र.क्र.१२५/प्रश्ञा-१ 


यंत्राचे नांव 


गा 


प्रती नग 
किंमत(रुपये) 


एकूण 
किंमत(रुपये) 


२९ 


मानिटर ट्रांली फार स्कुपी 


(9६७०० 


१५३४०० 


एकूण १८०८३४२२० 


अटी :- 


२. 


सदर प्रशासकीय मान्यता उपरोक्त यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी पुनर्विनियोजननाने निधी मंजुर 
होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त THAT नमूद केल्यानुसार येणारा खर्च खालील लेखाक्ीर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचबी-२०२०/प्र.क्र.१२५/प्रश्ञा-१ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,बारामती 
मागणी क्रमांक एस-१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
(03) यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. सदर शासन निर्णय उपरोक्त शासन परिपत्रक, दिनांक २४.०३.२०२० मधील निर्देश तसेच 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, नियम 
क्रमांक-७9 अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३३०१३१८४६४०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARR 
AO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. उपसचिव (कोषा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालनालय, मुंबई 

६. उपसचिव (वैसेव), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती. 
८ 
९ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


